कै. भाई नेरुरकर चषक राज्यस्तर खो-खो 
स्पर्धा आयोजनासाठी निधी वितरित 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: क्रीस्पर्धा-३२२२/प्र.क्र.१८०/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक ३१.०३.२०२३ 


वाचा -: 
१. झासन निर्णय क्रमांक: क्रीस्पर्धा-३२२२/प्र.क्र.१८०२-क्रीयुसे/ दि १३.०२.२०२३. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.क्रीस्पर्धा- ११२१/प्र.क्र.३२/क्रीयुसे- 
२,दि.१५.०२.२०२३ 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२८२२/प्र.क्र. ५८ /अर्थसंकल्प, 
दिनांक ३१.३.२०२३ 


प्रस्तावना -: 

सन २०२२-२३ या वर्षांमध्ये कै. भाई नेरुरकर चषक राज्यस्तर खो-खो स्पर्धेचे आयोजन 
करण्याकरीता रु. ५०.०० लक्ष (रुपये पन्नास लाख फ़क्त) इतका निधी वितरित करण्यास संदर्भ क्र. 
१ येथील झासन निर्णय दि. १३.०२.२०२३ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

सदर स्पर्धा आयोजनासाठीची अनुदान रक्‍कम २०१२ मध्ये ठरविली असून स्पर्धा 

आयोजनासंबंधातील विविध बाबींवरील खर्चात होणाऱ्या वाढ विचारात घेता या स्पर्धेच्या अनुदानात 
वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. आता शासनाने याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. कै.भाई नेरूरकर चषक राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धेच्या आयोजनासाठी देण्यात येणाऱ्या 
सध्याच्या प्रतिवर्ष रु.५०.०० लक्ष या अनुदानामध्ये वाढ करुन ते प्रतिवर्ष रु.७५.०० लक्ष एवढे 
करण्यास संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या लेखाशिर्षाखाली 
संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये मागणी क्र. ई ३ जिल्हा क्रीडा संकुलाचे परिरक्षण (कार्यक्रम) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) २२०४ -५३१२ या लेखाशिर्षामधून पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध 
झालेल्या रू.९०.०० लक्ष निधीमधून रू.२२.५० लक्ष आणि मुळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधील शिल्लक 
रू. २.५० लक्ष असा एकूण रू. २५.०० लक्ष निधी कै. भाई नेरुरकर चषक राज्यस्तर खो-खो स्पर्धा 
आयोजनासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

सन २०२२-२३ या वर्षांमध्ये के. भाई नेरूरकर चषक राज्यस्तर खो-खो स्पर्धेचे आयोजन 
करण्याकरीता रु.२५.०० लक्ष (रुपये पंचवीस लाख फ़क्त) इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. तसेच सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास 
याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा-३२२२/प्र.क्र.१८०/क्रीयुसे-२ 


२. या संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र.ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा- १०४ क्रीडा व खेळ (०९) 
खेळाडूंना शिष्यवृत्ती व पुरस्कार (०९) (११) खो खो चषक स्पर्धा (२२०४- ५४१२ ) ३१ सहायक 
अनुदाने वेतनेतर” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ मधील मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 


.. उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. 

i. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध 
आदेश/नियम/शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील 
वितरीत तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्त तरतूद वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर योजनेअंतर्गत खेळाडूंना मानधन मंजूर करतांना संदर्भाधीन शासन निर्णयामधीळ अटी व 
शर्ती लागू राहतील. 
४. शासनाच्या सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी 
संबंधीत उपसंचाळक/जिल्हा क्रीडा अधिकारी /लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आंहरण 
व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौसं ३९१/२०२३/व्यय-५, दि. 
२९.३.२०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३१२०३३०४३५२१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAMDAS GANPAT 
DHUMAL 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत 
मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 
५. मा. सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन , मुंबई 
६. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc Av A Oo 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा-३२२२/प्र.क्र.१८०/क्रीयुसे-२ 


७. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

८. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

९. प्रधान. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१०. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 

१२.महाळलेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

१३.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१६.ळेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१७. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१८. वित्त विभाग व्यय -५/अर्थ -८,नियोजन विभाग (का. १४७१) मंत्रालय मुंबई, 

१९.कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


